शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या 
प्रतिपुर्तीच्या मंजूरीबाबत... 

प्रतिपुर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व 
मंजूरीच्या अधिकारांत सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०२३/प्र.क्र.१४६/सेवा-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-२२ ऑगस्ट, २०२३ 
संदर्भः:-१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०१८/प्र.क्र.४८८/२०१८/राकावि-२, 
दि.०६ जून, २०१९ 
2) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र २०१९/प्र.क्र.१८१/२०१९/सेवा-४, दि.१३ 
डिसेंबर, २०१९ 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.१२०/राकावि-२, दि.१७ 
जानेवारी, २०२३. 
प्रस्तावना :- 


शासकीय अधिकारी/कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, 
१९६१ व त्यानुषंगाने शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय यामधील तरतुदींच्या अधीन राहून 
वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्ती मंजूर करण्यात येते. संदर्भाधीन अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये, रू.३ लक्ष पर्यंतच्या 
वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या प्रकरणांना मंजुरी देण्याचे अधिकार विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेले आहेत. या 
मर्यादेवरील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीचे अधिकार प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना असल्याने संबंधित मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभागांकडे प्रस्ताव सादर केले जातात. तसेच रू.२ लक्ष पर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या 
प्रकरणांना मंजुरी देण्याचे अधिकार प्रादेशिक विभाग प्रमुखांना दिलेले आहेत. त्यास अनुसरुन सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील दि.१३.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या अधिनस्त सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांमधील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या निव्वळ वैद्यकीय खर्चाच्या 
प्रतिपुर्तीच्या मंजूरीकरीता विभागप्रमुख व प्रादेशिक विभागप्रमुख घोषित करुन संदर्भाधीन अ.क्र.१ येथील 
शासन निर्णयानुसार विहित केलेले वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीच्या मंजूरीचे वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आले 
आहेत. 
२. तथापि, वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीच्या प्रस्तावांची प्रलंबित प्रकरणे लक्षात घेता, सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाने उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र.३ येथील दि.१७.०१.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये, महाराष्ट्र राज्य सेवा 
(वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित Hos शासन निर्णयामधीळ अटी व शातींच्या 
अधीन राहून संदर्भाधीन अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार विहित केलेल्या विभागप्रमुख व प्रादेशिक 
विभागप्रमुख यांच्या वित्तीय अधिकारांमध्ये बदल केले आहेत. सदर शासन निर्णयामधील परिच्छेद ४ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सध्याच्या आकृतीबंधातील मंजूर पदनामे विचारात घेऊन 
निव्वळ वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या मंजूरीकरीता विभागाच्या अधिनस्त सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांमध्ये 
विभागप्रमुख व प्रादेशिक विभागप्रमुख घोषित करुन सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपरोक्त संदर्भाधीन 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.१४६/सेवा-४ 


अ.क्र.३ येथील दि.१७.०१.२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार सुधारीत केल्याप्रमाणे वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीच्या 
मंजूरीचे वित्तीय अधिकार प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र.३ येथील दि.१७.०१.२०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयामधीळ परिच्छेद ४ मध्ये नमूद केल्यानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत क्षेत्रिय 
कार्यालयांमध्ये अधिकारी/कर्मचारी यांच्या निव्वळ वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीच्या मंजूरीकरीता विभागप्रमुख व 
प्रादेशिक विभागप्रमुख घोषित करण्यास व त्यांच्यासमोर विहित केलेल्या वित्तीय मर्यादेत प्रतिपुर्तीचे अधिकार 
प्रदान करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. ।सक्षम सक्षम प्राधिकारी यांचे पदनाम शा.नि.सा.आ.वि. 
क्र. । प्राधिकारी दि.१७.०१.२०२३ 
नुसार अधिकार 
7 . | मंत्रालयीन | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, | W.4,00,000/- 
प्रशासकीय |। मंत्रालय, मुंबई (अक्षरी रुपये पाच 
विभाग लक्ष) वरील 
प्रमुख प्रकरणे. 
२. | विभाग मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, | रू. ३,००,०००/- 
प्रमुख मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती/नांदेड | (अक्षरी रुपये तीन 
मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई लक्ष) वरील परंतु 
मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, | रू. ५,००,०००/- 
नवी मुंबई (अक्षरी रुपये पाच 
व व त लक्ष) पर्यंतची 
मुख्य , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ली 
अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी),सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,नवी मुंबई 
संचालक, उपवने व उद्याने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
३. | प्रादेशिक | ad अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे रू.३,००,०००/- 
विभाग सर्व अधीक्षक अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम मंडळे (अक्षरी रुपये तीन 
प्रमुख सर्व अधीक्षक अभियंता (रा.म.), सार्वजनिक बांधकाम मंडळे a 


सर्व कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
सर्व उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, 
सर्व सहाय्यक संचालक, उपवने व उद्याने, सा. बां. विभाग 


२. शासन याद्वारे असे निर्देश देत आहे की, वर नमूद केल्याप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिनस्त 
सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांमधील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीस मंजूरी देताना महाराष्ट्र राज्य 
सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय/परिपत्रके/आदेशा 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.१४६/सेवा-४ 


यामधील तरतुदी काटेकोरपणे तपासून मंजूरी देण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकाऱ्यांची राहील. तसेच नियमात 
न बसणाऱ्या बाबी शासनास सादर करण्यात याव्यात. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भाधीन अ.क्र.3 येथील 
दि.१७.०१.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदींचे तंतोतंत पाळन करण्यात यावे. 
३. तसेच यापूर्वीचा उपरोक्‍त संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील दि.१३.१२.२०१९ रोजीचा झासन निर्णय याद्वारे 
अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०८२२१२४८४२३५१८ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANANDA SHIVAJI NIMBALKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


WORKS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=bd8b8d40b9fcd5b1 8aaaefld1760b7112f7fbabce 


1279c5ea681b9al 193cb544, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


N | M 3 A | KA R serialNumber=03860AF74163AFB28DF97DAA3229C54F81 
BFC64ECECSOCAABAD97C7C8AEDB890, cn=ANANDA 
SHIVAJI NIMBALKAR 
Date: 2023.08.22 12:51:39 +05'30' 


(आ.शि.निंबाळकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
मुंबई/पुणे/कोकण/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर/नांदेड, 
५. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
६. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवी मुंबई, 
७. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
८. अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
९. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे, 
१०.सर्व अधीक्षक अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
११.सर्व अधीक्षक अभियंता (रा.म.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
१२.संचालक, उपवने व उद्याने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
१३.सर्व कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
१४.सर्व उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१५.सर्व सहाय्यक संचालक, उपवने व उद्याने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
१६.कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (संग्रहार्थ) 


Cc “७ A -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


